राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेकडून 
आरआयडीएफ-२६ अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाच्या ४११ प्रकल्पांसाठी (४४ रस्ते व ३६७ 
पुल) मंजूर करण्यात आलेले रु.६५१.४१२४ 
कोटींचे कर्ज स्विकृतीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः :-नाबार्ड-२०२०/प्र.क्र.७१/अर्थबळ 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मुंबई-४०० ०२२. 
दिनांक :- २२ मार्च, २०२१ 


वाचा :- मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँक, पुणे यांचे मंजूरी पत्र क्र.एनबी/ 
एमआरओ/ पुणे.एसपीडी/६२३०/१२१ (A)/ आरआयडीएफ-)०९/(महाराष्ट्रो/पीएससी- 
१९२/२०२०-२१, दि. १२/०३/२०२१. 

प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे एकूण रु.८१४.२६६६ कोटी किंमतीचे ४११ प्रकल्प (४४ रस्ते 
व ३६७ पुल) पूर्ण करण्याकरिता राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) महाराष्ट्र शासनास 
ग्रामीण पायाभूत विकास निधी टप्पा XXVI (आरआयडीएफ-९॥) अंतर्गत वरील वाचा येथे नमूद 
केलेल्या मंजूरी पत्रान्वये एकूण रु.६५१.४१२४ कोटी (रुपये सहाशे एकावण्ण कोटी एकेचाळीस लाख 
चोवीस हजार फक्त) कर्ज देऊ केले आहे. सदर कर्ज योजनेचे स्वरुप थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(१ सदर कर्ज सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ४११ प्रकल्प दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यन्त पूर्ण 
करण्याकरिता उपलब्ध आहे. 


(२) नाबार्डकडून पुढील निदेश दिले जाईपर्यन्त कर्जावरील व्याज २.७५ टक्के दराने कॅलेंडर वर्षातील 
दर तीन महिन्याच्या कालावधीनंतर देय आहे. 


(३) दिनांक ०१/०४/२०२० पासून ज्या प्रकल्पांकरिता हे कर्ज मंजूर झाले आहे, त्या प्रकल्पांवर प्रत्यक्ष 
झालेल्या खर्चाच्या आधारे देय असणारी कर्जाची रक्‍कम नाबार्डकडून मंजूर केली जाईल. प्रत्येक वेळी 
काढण्यात येणारी (VACA हप्त्याखेरीज) कर्जाऊ रक्‍कम ही रुपये एक लक्षच्या पटीत असेळ आणि 
प्रत्येक मागणी ही रु.१० लक्ष पेक्षा कमी असणार नाही. 


(४) प्रत्येक वेळी काढण्यात येणारी कर्जाची रक्‍कम ही कर्ज परतफेडीकरिता स्वतंत्र कर्ज आहे असे 
समजले जाईल. प्रत्येक वेळी काढण्यात येणा-या कर्जाची परतफेड सात वर्षाच्या आत पाच समान 
वार्षिक हप्त्यात करावयाची आहे. या सात वर्षाच्या कालावधीमध्ये सुरुवातीचा दोन वर्षाचा सवळतीचा 
कालावधी (ग्रेस पिरिअड) समाविष्ट आहे. 


(५) नाबार्डच्या मंजूरी आदेशानुसार प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता शासनाचा सहभाग अधिक नाबार्डकडून 
उपलब्ध होणारे कर्ज अशी एकूण आर्थिक तरतूद प्रथम शासनाकडून केली जाईल. त्यासाठी आवश्‍यक 
ती अर्थसंकल्पीय तरतूद विहित वेळेत व विहीत मार्गाने करावयाची दक्षता सार्वजनिक बांधकाम 
विभागाने घ्यावी. प्रत्यक्ष खर्च झाल्यानंतर, नाबार्डकडून मिळणारी कर्जाची रक्‍कम प्रतिपूर्ती स्वरुपात 
घेण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२०/प्र.क्र.9७१/अर्थबळ 


शासन निर्णय :- 


(अ) शासनाने या संदर्भात खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे:- 


(१ नाबार्डने आरआयडीएफ-२६ अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ४११ प्रकल्प (४४ रस्ते व 
३६७ पुल) पूर्ण करण्याकरिता मंजूर केलेले रु.६५१.४१२४ कोटी (रुपये सहाशे एकावण्ण कोटी 
एकेचाळीस SR चोवीस हजार फक्‍त) रकमेचे कर्ज शासनाने स्विकारार्ह ठरविले आहे. 


(२) नाबार्डने त्यांच्या संदर्भाधिन दिनांक १२/०३/२०२१ च्या पत्रात विहित केलेल्या अटी व शर्ती, 
शासनाने मान्य केलेल्या आहेत, तसेच नाबार्डने केलेल्या सूचनांची नोंद शासनाने घेतली आहे. या 
कर्ज योजनेकरिता वित्त विभाग समन्वय विभाग म्हणून काम पाहील. 


(३) शासन नाबार्डला प्रस्तुत कर्जावर सध्या २.७५ टक्के प्रतिशत प्रतिवर्ष या दराने व्याज अदा 
करेल. व्याजदराबाबत जे काही निदेश नाबार्डकडून वेळोवेळी प्राप्त होतील त्यानुसार शासन 
नाबार्डला व्याज अदा करेल. व्याज दर तिमाही कालावधीकरिता एकूण कर्जाच्या शिल्लक रकमेवर 
देण्यात येईल. कॅलेंडर वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीनंतरच्या महिन्यातील पहिल्या तारखेस व्याज देय 
राहील. जर व्याज थकीत राहिले तर थकीत दिनांकापासून त्यावर त्यावेळी अंमलात असलेल्या 
व्याजाच्या दराने व्याज देण्यात येईल. 


(४ ज्या प्रकल्पांकरिता कर्ज मंजूर झाले आहे, BM प्रकल्पांवर सन २०२०-२१ मध्ये 
दि.०१/०४/२०२० पासून आतापर्यन्त प्रत्यक्ष केलेल्या खर्चाचे प्रतिपूर्ती स्वरुपातील मागणी अर्ज/ 
दावे नाबार्डकडे सादर करण्यात येतील. 


(4) कर्ज काढण्याच्या दिनांकापासून सुरुवातीची दोन वर्ष सवलतीचा कालावधी (ग्रेस पिरिएड) 
म्हणून समजण्यास नाबार्डने सवलत दिली आहे. या सवलतीच्या कालावधीमध्ये कर्जाची परतफेड 
न करण्याची मुभा नाबार्डने शासनास दिली आहे. हया सवलतीच्या कालावधीची सोय उपलब्ध 
करुन घेण्याचे शासनाने ठरविले आहे. त्यामुळे प्रत्येकवेळी काढण्यात येणारी कर्जाऊ रक्‍कम हे 
एक स्वतंत्र कर्ज राहील व कर्जाची परतफेड दोन वर्षाच्या सवलतीच्या कालावधीनंतर पाच वर्षामध्ये 
समान हप्त्यात करण्यात येईल. 


(६) नाबार्डकडून प्राप्त होणा-या उपरोक्त कर्जाच्या समन्वयासाठी समन्वय अधिकारी म्हणून मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. क्षेत्रीय 
स्तरावरील तसेच कार्यक्रमाच्या अंमळबजावणीसंबंधी सर्व जबाबदारी समन्वय अधिकारी, मुख्य 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांची राहील. 


(७ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ४११ प्रकल्पांची (४४ रस्ते व ३६७ पुल) कामे दि.३१ मार्च, 
2023 पूर्वी पूर्ण करुन, त्याबाबत काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नाबार्डला 
३० एप्रिल, २०२३ पर्यंत सादर करणे बंधनकारक राहील. 


(ब) नाबार्डकडून मिळणा-या उपरोक्‍त कर्जाबाबत अनुसरावयाची अर्थसंकल्पीय लेखांकन पध्दती 
शासन निर्णय, क्रमांक-अर्थऊ-१०९७/प्र.क्र.३४/अर्थबळ, दिनांक २७/०३/१९९८ च्या जोडपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२०/प्र.क्र.9१/अर्थबळ 


(क) (१) नाबाडकडून ARAASIVH- XXVI खाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रकल्पाकरिता 
मिळणाऱ्या कर्जाच्या बाबतीत "नोडल ऑफीसर" म्हणून सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे 
यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. शासन निर्णय, क्रमांक-अर्थऊ-१०९५/ प्र.क्र.८४/अर्थबळ, 
दिनांक १२/०२/१९९६ मध्ये पृ.क्र.४ वर "(क)" पुढे नमूद केल्याप्रमाणेच नोडळ ऑफीसरच्या 
जबाबदा-या व कर्तव्य राहतील. 


(२) प्रस्तुत प्रकरणी परिचालन अग्रीम घेण्याकरिता शासन अनुमती असून, याबाबत समन्वय 
अधिकारी तथा सह संचालक, ले. व को. पुणे यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही प्राधान्याने करावी. 


(३) कर्जाची परतफेड करणे व कर्जावरील व्याज प्रदान करणे याकरिता लागणाऱ्या रकमा संबंधित 
लेखाशिर्षाखाळील तरतूदीतून काढण्याचे अधिकार सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे यांना 
प्रदान करण्यात येत आहेत. रकमा काढण्याच्या मंजूरी आदेशावर सही करण्याचे अधिकार "नोडल 
ऑफीसर" तथा सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे यांना अथवा ते ज्या अधिका-यास प्रदान 
करतील त्या अधिकाऱ्यास प्रदान करण्यात येत आहेत. Ass ऑफीसरकरिता विहीत केलेली कार्य 
योग्यप्रकारे केली जात आहेत, यावर संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई हे देखरेख ठेवतील. 


(ड) सदर झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने काढण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२२१४१८४८३१०५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Jayant Balkrishna 
Kulkarni 


(ज.बा. कुलकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

) मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

४) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व सन्माननिय सदस्य विधानपरिषद/ विधानसभा महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, 
मुंबई. 

८) मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

९) मा. उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव. 

qo) Ud मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

१२) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नाबार्ड-२०२०/प्र.क्र.9१/अर्थबळ 
१३) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानभवन सचिवालय, मुंबई, (५प्रती ) 
१४ भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. RAT क्र.१, योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक,नरिमन पॉईन्ट, मुंबई-४०० ०२०. 
१५) इंडियन नॅशनल कॉंग्रेस पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०० ०२५. 
१६) नॅशनॅलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई. 
१७) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
१८) बहुजन समाज पार्टी, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.पी. भवन, प्लॉट नं.८३-ओ, कलेक्टर कॉलनी 
चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 
१९) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राज भवन, एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई-०४. 
२०) भारतीय कम्युनिस्ट (मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई-२८. 
२१) महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राजगड, मातोश्री टॉवर शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 
२२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
२३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२४) अ.मु.स /प्रधान सचिव, नियोजन विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
२५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई-४०० ०२१, 
) 
) 
) 


२६) सह संचाळक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई-०३२, 

२७) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, पुणे विभाग, पुणे. 

२८) डेप्युटी जनरल मॅनेजर, राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड),५४ वेलस्ली रोड, 
पोस्ट बँग नं.५, शिवाजी नगर, पुणे-११, 

२९) समन्वय अधिकारी, ग्रामीण पायाभूत विकास निधी प्रकल्प तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 

30) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

39) कक्ष अधिकारी, (नियोजन-१), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

32) कार्यासन व्यय-११, अर्थसंकल्प-१,अर्थसंकल्प-१२, प्रशासन-४, FT व हमी नियंत्रण कक्ष, मंत्रालय, 
मुंबई-४ ०० 03२ 

३३) निवड नस्ती, कार्यासन अर्थबळ. 


KKKKKKKKKKKKKKKKKKKEKRKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


